छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे संचलित 
“छत्रपती शिवाजी महाराज -सारथी जिल्हास्तरीय 
वसतिगृह” योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.१४२५-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.२४९/ १८/ 
तांशि-४. दिनांक १३ जुले, २०१८ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सान्यावि-२०२३/ 
प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या लक्षित गटाच्या सामाजिक, 
शैक्षणिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी) या संस्थेची स्थापना सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कंपनी कायदा, २०१३ अन्वये 
केली आहे. रुपये ८.०० लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लक्षित गटातील मुला/ मुलींकरीता 
सारथी संस्थेमार्फत जिल्हा स्तरावर निवासी वसतीगृह सुरु करणे बाबतचे निर्देश मा. अध्यक्ष, मंत्रीमंडळ 
उपसमिती (मराठा आरक्षण व सुविधा) यांनी दि. १०/१०/२०२३ च्या बैठकीत fes आहेत. यासाठी 
सारथी संस्थेमार्फत लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकरिता जिल्हा स्तरावर खाजगी नोंदणीकृत संस्थांमार्फत 
वसतिगृह सुरू करून त्याची नियमावली ही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार करण्याबाबत 
बैठकीत निर्देशित केले आहे. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने उपरोक्त वाचा क्र.२ 
येथील दिनांक ३०.१०.२०२३ अन्वये विविध समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देताना वेगवेगळया योजना व 
कार्यक्रमांमध्ये आव्यक समानता आणण्याकरीता सर्वकष धोरण निश्चित केले आहे. 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.२४९/१८/तांशि - ४, 
दिनांक १३ जूलै, २०१८ अन्वये वसतिगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाडयाने 
देण्याच्या योजनेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच सारथी संस्थेची वसतिगृहे बांधून कार्यान्वित 
होण्यास काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे सारथीच्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना नोंदणीकृत 
खाजगी संस्थांची वसतिगृह उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.१४२५-अ 


शासन निर्णय - 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे संचलित 
“छत्रपती शिवाजी महाराज - सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुळ योजना” अंतर्गत खाजगी 
नोंदणीकृत संस्थांचे वसतिगृह चालविण्यास तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेशी संलग्नीत करुन सदर योजना शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून अंमलात आणण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. “छत्रपती शिवाजी महाराज - सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुल योजना” अंतर्गत 
वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत खाजगी संस्थांकरीता कार्यपद्धती व नियम खालीलप्रमाणे 
राहतील :- 
१ या योजनेखाली वसतिगृह चालविण्याकरीता इच्छूक नोंदणीकृत संस्थांकडून जाहिरात देऊन 
जिल्हाधिकारी यांनी अर्ज मागवावेत. 
२) त्यानंतरची निवड प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 
३) मागणी करणारी संस्था ही मुंबई विश्वस्त कायदा, १९५० किंवा संस्था नोंदणी कायदा, १८६० 
अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. 
छो अशा संस्थेचे किमान 3 वर्ष लेखापरिक्षण पूर्ण असणे आवश्‍यक आहे. 
५) जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज वसतिगृह असलेल्या खाजगी नोंदणीकृत संस्थांना 
प्राधान्य राहील. 
६) नोंदणीकृत खाजगी संस्थांकडे स्वतःची खाजगी इमारत नसेल तर त्यांनी अशी इमारत भाड्याने 
घेतल्याचा करारनामा सादर करावा लागेल. 
७ कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) व त्या जिल्ह्यातील शासकीय 
तंत्रनिकेतनांमधील प्राचार्य/विभाग प्रमुख (स्थापत्य) यांनी जागेची प्रत्यक्ष पहाणी करुन उपयुक्‍त ठरु 
शकणाऱ्या वसतिगृहाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना द्यावा. 
८ या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी, देखरीखीसाठी व प्राप्त अर्जाची छाननी करुन 
गुणवत्तेनुसार संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. यासाठी 
“जिल्हास्तरीय वसतिगृह नियंत्रण समिती- सारथी” समिती खालीलप्रमाणे असेल:- 

ओ जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष) 

ब) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य 

क) संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक- सदस्य 

ड) स्थानिक महानगरपालिका आयुक्‍त/नगरपालिका मुख्याधिकारी- सदस्य 

च) जिल्ह्यामधील कोणत्याही विभागाच्या वरिष्ठ महिला अधिकारी - सदस्य 

B) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा शासकीय तंत्रनिकेतन यांचे प्राचार्य - सदस्य 

ज) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- सदस्य 

झ) सहसंचालक उच्व शिक्षण/ तंत्र शिक्षण - सदस्य 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.१४२५-अ 


ट) सह/उप व्यवस्थापकीय संचालक सारथी - सदस्य सचिव 
वरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आवश्‍यकतेनुसार इतर सदस्य समाविष्ट करु हाकतील. 


९) संस्थेची निवड केल्यानंतर त्या संस्थेशी ३ वर्षाचा करारनामा जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने 
करण्यात यावा. 

१० संस्थेच्या खाजगी इमारतीमधील सर्व प्रकारच्या परीरक्षणाची जबाबदारी निवड केलेल्या 
संस्थेची राहील. यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार नाही. 

११) वसतिगृहामध्ये मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजातील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने वसतिगृहामध्ये 
प्रवेशा देण्यात यावा. सारथी संस्थेच्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांशिवाय इतर विद्यार्थी घेण्याची मुभा 
संस्थेस राहील. 

१२) वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना आव्यक त्या सुविधा जसे व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी, टेबल, 
खुर्ची, कपाट, खाट, वीज, पाणी, साफसफाईची व्यवस्था, सुरक्षतेची व्यवस्था (दिवसरात्र सुरक्षा रक्षक 
नेमणे), सीसीटीव्ही लावणे इ. पुरवण्याची जबाबदारी निवड केलेल्या संस्थेची राहील. 

१३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत पात्र सारथीच्या 
लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात एका 
शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यात डीबीटी 
पोर्टल मार्फत जमा करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावरील सनियंत्रण समिती ठरवेल तेवढी 
रक्‍कम वसतिगृहातच राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ही रक्‍कम निवड केलेल्या संस्थेस देण्यात येईल. या 
व्यतिरिक्त कोणतेही अनुदान शासनाकडून दिले जाणार नाही. 

१४) वसतिगृह चालविण्यासाठी आवश्‍यक तो कर्मचारी वर्ग संस्थेने नियुक्त करणे आवश्यक राहील. 
या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही स्वरुपाचे दायित्व शासनावर राहणार नाही. तसा उल्लेख करारनाम्यामध्ये 
करण्यात यावा. 

१5५) वसतिगृहाचे कामकाज व्यवस्थितरित्या चाळू राहण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना आवश्‍यक 
वाटतील अशा अटी व शर्ती करारनाम्यामध्ये समाविष्ट करण्याची त्यांना मुभा राहील. 

१६ या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह/ उप व्यवस्थापकीय संचालक सारथी हे काम 
पाहतील. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मार्फत ही योजना 
राबवावी. 

१७) सुविधांबाबतच्या तक्रारींसाठी जिल्हाधिकारी यांनी तक्रार निवारण समिती गठित करावी. 

१८) सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना या संबंधी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे वेळोवेळचे 
आदेश लागू राहतील. 


सदर आदेशा हे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनौ.सं.क्र-२०/२०२३, दिनांक : ३१.१०.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.१४२५-अ 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT Unde "थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०९१७२१०१५२१६ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NANDKUMAR Se लाळ 


GANGARAM RAUT व = 
(नंदकुमार राऊत) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 
१२.मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
१३.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१४.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे 
१६.जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१७.जिल्हा पोळिस अधीक्षक (सवी 
१८.संचाळक, उच्च व तंत्र शिक्षण, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती-१४२५ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


